भाजीपाला, रोपमळे, फळे रोपमळे, स्थानिक 
उद्याने या योजनेतील अस्थायी पदे पुढे चालू 
ठेवण्याबाबत. (एकूण ९२६ पदे) 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पश्ुसंवर्धन,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: फरोवा-२०२३/प्र.क्र.३३/१३-ओ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक:- ७ मार्च,२०२४. 
वाचा :- 
१) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.असंक-१००४/प्र.क्र.१२/(भाग-२)/२००४/वित्तीय 
सुधारणा- १ दि.४/१०/२००४. 
२) शासन निर्णय क्र.फरोवा-२०२३/प्र.क्र.३१/१३-अ, दि.१३/०९/२०२३. 
३) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि.२१/२/२०२४ 
४) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृआ-११११/साप्र/१७२२/२४-२५/प्र.क्र.४/ 
आस्था-५(निप)/५२०४, दि.१४/०२/२०२४. 


प्रस्तावना : 

भाजीपाला, रोपमळे,फळे रोपमळे, स्थानिक उद्याने योजनेतील एकूण ९२६ अस्थायी 
पदांना संदर्भ क्र.३ च्या शासन निर्णयान्वये दि. १ ऑगस्ट,२०२३ ते दि.२९ फेब्रुवारी,२०२४ पर्यंत 
मुदतवाढ मंजूर करण्यात आलेली आहे. 

वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक: पदनि-२०१६/ प्र.क्र.८/१६/ आ.पु.क., दिनांक 
२१/२/२०२४ अन्वये प्रशासकीय विभागांच्या त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी 
पदांना तसेच या यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या पंरतु ज्यांचा 
समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, अज्ञा अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना 
दिनांक १ मार्च, २०२४ नंतर मुदतवाढ देण्याचे अधिकार दिळेळे आहेत. यास अनुसरुन 
भाजीपाला, रोपमळे,फळे रोपमळे, स्थानिक उद्याने योजनेतील ९२६ अस्थायी पदांना दिनांक १ 
मार्च, २०२४ पासून दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०२४ या कालावधीपर्यंत पुढे चालू ठेवण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय: - 

भाजीपाला, रोपमळे,फळे रोपमळे, स्थानिक उद्याने योजनेतील एकूण ९२६ अस्थायी 
पदांना संदर्भ क्र.३ च्या शासन निर्णयान्वये दि. १ ऑगस्ट,२०२३ ते दि.२९ फेब्रुवारी,२०२४ पर्यंत 
मुदतवाढ मंजूर करण्यात आलेली आहे. कृषि आयुक्तालयाने संदर्भ क्र.४ येथील पत्रान्वये विनंती 
केल्यानुसार खालील ९२६ अस्थायी पदांना दि.०१ मार्च,२०२४ ते दि.३१ ऑगस्ट,२०२४ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 

तालुका/ जिल्हा फळरोपवाटीका (२४०१ १७२२) 
अ.क्र सध्या मंजूर अस्थायी पदे 


कृषि अधिकारी 


कृषि सहाय्यक 
प्रयोगशाळा सहाय्यक 


र कुषअवकाे 2 
र 


शासन निर्णय क्रमांकः फरोवा-२०२३/प्र.क्र.३३/१३-ओ 


= ee 


२. 


| ८ |  रोपमळामदतनीस fs 


शिपाई 


a oF 


i 


याबाबत होणारा खर्च मागणी क्र.डी-३,२४०१ पीक संवर्धन,११९ बागायती व 


भाजीपाला पिके ११९ (03) रोपमळे (०३)(०१) भाजीपाला रोपमळे, फळ रोपमळे व स्थानिक 
उद्याने (२४०१ १७२२) या लेखाशिर्षामध्ये सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षामधील मंजूर 


तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


रः 


हे आदेशा वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.असंक-१००४/प्र.क्र.१२/भाग-२ / २००४/ 


वित्तीय सुधारणा-१, दि.४ ऑक्टोबर, २००४ अन्वये, तसेच वित्त विभागाच्या शासन निर्णय 
क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/ आ.पु.क., दि. २१/२/२०२४ नुसार प्रशासकीय विभागांना प्रदान 


करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार एकूण ९२६ अस्थायी पदे पुढे चालू ठेवण्यास दि.०१ मार्च, 
२०२४ ते दि.३१ ऑगस्ट,२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


४. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२४०३०७१४४३४०७१०१ असा 


आहे. हा sear डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by HEMANT GORAKHNATH MHAPANKAR 
H E M A NT DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ‘AGRICULTURE 
AND ADF DEPARTMENT, 


serial INumber=6756123D309547BB1E152A6AEB6042BDE4040836 


2.5.4.20=1775f5c28a439e88c4c1 5ab3f88d6a6beb26ad2675a8c7: 
GORA KH NATH 7£f397b2e5305303d, postalCode=400032, st: hi 

DF541FD3620CA87FF8E71CCS, HEMANT GORAKHNATH 
MHAPANKAR Maran 


Date: 2024.03.07 14:53:35 +05'30' 


(हे. गो. म्हापणकर) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्त कृषी, महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
२. संचालक फलोत्पादन, कृषी आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य,पुणे 


. सर्व संचालक, कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य,पुणे 

. सर्व विभागीय कृषी सहसंचालक, 

. सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, 

. महाळेखापाल-१/२, (लेखा व अनुज्ञेयता ), मुंबई / नागपूर, 
. महाळेखापाल-१/२, (लेखा परीक्षा ) मुंबई / नागपूर, 

. वरिष्ठ जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

९. 


संचाळक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 


१०.सहसंचालक लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, ५ वा मजला, मुंबई 
११.कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), कृषि व पदुम (कृषि व फलोत्पादन) विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
१२.कक्ष अधिकारी (94 ३), कृषि व पदुम (कृषि व फलोत्पादन) विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३.निवड नस्ती (१३-ओ) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


